RNI No. MAHBIL/201 2/44835 
www.dgps.maharasNtra.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - 92, अंक - ५] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०२३ / माघ १३ - १९, शके १९४४ [ पृष्ठे १९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १६ जानेवारी, २०२३ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६. 


अधिसूचना 


क्रमांक. टीपीएस-११२२/१९३/प्र. क्र. १२/२०२२/नवि-९ : ज्याअर्थी, मालेगांव शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्र. ३७) (यात यापुढे “उक्त अधिनियम” असे संबोधले 
आहे) चे कलम ३१ चे उपकलम (५) अन्वये शासन, नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्र. टीपीएस-११०५/३५००/प्र. क्र.११४(ब)/०६/ 
नवि-९, दि. १५ सप्टेंबर २००६ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दि. ०१ नोव्हेंबर २००६ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे “उक्त 
विकास योजना” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे संगमेश्वर येथील अं. भू. क्र. ९३पै. क्षेत्र २.६९ हेक्‍टर ही जागा (यात यापुढे “oad 
जागा” असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्र. ११४ “जिल्हा कार्यालये” करीता (यात यापुढे “उक्त आरक्षण” असे संबोधिले आहे) आरक्षित 
असून उक्त आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण जिल्हाधिकारी, नाशिक हे आहेत (यात यापुढे “उक्त प्राधिकरण” असे संबोधिले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने, उक्त जागा, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये 
संपादन केलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेअंतर्गत समाविष्ट सर्व्हे क्रमांकापैकी सर्व्हे क्रमांक २२९/२-अ पै, २३०/१ पै व २३०/५ च्या जमीन मालकांनी 
उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उपकलम (५) नुसार, मालेगांव महानगरपालिकेवर दि. १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी बजाविलेली सूचना 
(यात यापुढे “उक्त सूचना” असे संबोधिले आहे) मालेगांव महानगरपालिकेमार्फत समुचित प्राधिकरण असलेल्या जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना 
दि. १३ मार्च २०१९ रोजी प्राप्त झाली असून उक्त सूचनेन्वये उक्त जागा, समुचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली 
नसल्याचे कळविले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, मोजणी नकाशानुसार उक्त सर्व्हे क्रमांक २२९/२-अ पै, २३०/१ पै व २३०/५ मधील अदमासे १.६२६४ हेक्‍टर इतके 
क्षेत्र उक्त आरक्षणाने बाधित होत असल्याचे दिसून येते , 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उपकलम (१) नुसार, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने 
विहित कालावधीत “उक्त जागा” संपादन केली नाही ; 


भाग १ (नाविपु) ३८४ 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उपकलम (2) नुसार उक्त जागेवरील उक्त विकास योजनेमधील आरक्षण व्यपगत 
झाल्याबाबत अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 


आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उपकलम (2) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त विकास योजनेमधील 
उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण उक्त सूचनेपुर्ते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे मुक्‍त झालेली जागा विकास 
योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भू-वापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल. 


१) प्रस्तुत आदेशान्वये, आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्‍त, मालेगांव महानगरपालिका, मालेगांव 
यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 


२) सदर आदेश विभागाच्या www.urban.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 


परिशिष्ठ 
अनु. मोजे तालुका व जिल्हा सूचने अंतर्गत सि.स.क्र/ विकास योजनेतील प्रस्ताव व विकास योजनेतील प्रस्ताव व 
क्र. सर्व्हे क्र./अंतिम भूखंड क्रमांक  आरक्षणातंर्गत एकूण क्षेत्र आरक्षणातून व्यपगत क्षेत्र 
१. मोजे संगमेश्वर, तालुका सर्व्हे क्र. २२९/१-अ, “आरक्षण क्र. ११४ “आरक्षण क्र. ११४ 
मालेगांव, जिल्हा नाशिक २३०/१पै व २३०/५ जिल्हा कार्यालये” जिल्हा कार्यालये” 
(अंभू.क्र. ९३ पै.) एकूण क्षेत्र २.६९ हेक्‍टर क्षेत्र १.६२६४ हेक्‍टर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


देवदत्त रहाणे, 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


नाशिक, १६ जानेवारी २०२३. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai - 400 032 
Dated, 16th January 2023 


The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966: 
Notification 


No. TPS-1122/193/C.R.12/2022/UD-9: Whereas, second revised Development Plan of Malegaon City 
has been partly sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification 
No.TPS-1105/3500/CR-114(B)/06/UD-9, Dated 15th September, 2006 (hereinafter referred to as "the 
said Development Plan") under Section 31(7) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same 
came into force with effect from 1st November, 2006; 


And whereas, in the said Development Plan, the land bearing Final Plot No.93 (part) area 
admeasuring 2.69 hectares of Mouje Sangameshwar (hereinafter referred to as "the said Land") is 
reserved as "Site No. 114 District Offices" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the 
Appropriate Authority for the said reservation is Collector, Nashik (hereinafter referred to as "the said 
Authority"); 


And whereas, the said Land has not been acquired by the said authority within ten years from the 
date on which the said Development Plan came into force; 

And whereas, the owners of the Survey no.229/2-A Pt., 230/1 Pt. & 230/5 being Part of the said 
land served a notice on 19th October 2018 under Section 127(1) of the said Act, (hereinafter referred 
to as "the said Notice") on the Malegaon Municipal Corporation & same had been received by the 
Collector, Nashik on 13th March 2019, who is the appropriate authority, informing that the said Land 
has not been acquired by the said Authority, within the stipulated period: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ ३ 


And whereas, an area admeasuring 1.6264 hectares of the said Survey no.229/2-A Pt., 230/1 Pt. & 
230/5 is affected by the said Reservation, as per Measurement Plan; 


And whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land affected by the said 
Reservation has not been acquired within stipulated time limit from the date of the service of said 
Notice under sub-section (1) of Section 127 of the said Act, by the said Authority; 


And whereas, Now it becomes expedient to notify by an Order under Section 127 (2) of the said 
Act that the said reservation on the said Land, in the said Development Plan has been lapsed.: 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said 
Act, hereby notifies that the said reservation on the said land to the extent of area under said Notice 
has lapsed and the land thus released from the said reservation shall be available to the land owner 
for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the 
said Development Plan. 


1) A Copy of the part plan showing the area which is lapsed vide this Order is available in the 
office of the Commissioner, Malegaon Municipal Corporation, Malegaon during office hours on all 
working days for inspection of public upto one month. 


2) This Order shall also be available on the Government website. at www.urban.maharashtra.gov.in 


SCHEDULE 

Sr. Mouje, Taluka, City Survey No./ Reservation of Reservation of 
No. District Survey No./ Final Development Plan Development Plan 

Plot Number & total reserved & area lapsed 

area from reservation 

1 Mouje Sangmeshwar Survey No. 229/1A, "Site No.114 "Site No.114 

Taluka Malegaon, 230/1 pt. & 230/5 District Offices" District Offices" 

District-Nashik [Final Plot No.93(pt.)] Total Area 2.69 Area 1.6264 hectare 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


DEODATTA RAHANE, 
Section officer to Government. 
Nashik, 16th January 2023. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २५ जानेवारी, २०२३ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम; १९६६. 


अधिसूचना 


क्रमांक टीपीएस-१६१६/प्र.क्र. ११५/२०१६/नवि-९ : ज्याअर्थी, अहमदनगर शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना शासन अधिसूचना 
नगर विकास विभाग क्र. टीपीएस-१६९९/१६१२/प्र.क्र. २७(बी)/०३/नवि-९, दि. ४ जुले २००५ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक 
२२ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे “उक्त विकास योजना” असे संबोधले आहे) आणि उक्त विकास योजनेच्या 
वगळलेल्या भागासाठी योजना शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र. टीपीएस-१६९९/१६१२/प्र.क्र. २७(बी)/०३/नवि-९, दि. ४ जुलै 
२००८ रोजी मंजूर झाली आहे , 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे सावेडी येथील सर्व्हे क्र. ३६ (पै), सर्व्हे क्र. ४५(पै) व सर्व्हे क्र. cat) या जमिनी 
१८.२८ मीटर रुंद पूर्व-पश्‍चिम विकास योजना रस्ता, आरक्षण क्र. ५१ “स्मशानभूमी”, आरक्षण क्र. ५२ “पार्क”, आरक्षण क्र. ५३ “भाजी 
मंडई व दुकान केंद्र", आरक्षण क्र. ५४ “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान”, आरक्षण क्र. ५५ “समाज कल्याण He” व आरक्षण क्र. ५६ 
“माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान” यासाठी आरक्षित आहेत ; 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ 


आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांनी नियोजन प्राधिकरण (यात यापुढे “उक्त नियोजन प्राधिकरण” असे 
संबोधले आहे) म्हणून, त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र. ३९, दि. 29 जानेवारी २०१० नुसार सर्व्हे क्र. ३६ (पै, सर्व्हे क्र. ४५ (प) 
व सर्व्हे क्र. ८२ (प) मधून जाणाऱ्या १८.२८ मीटर रुंद पूर्व-पश्‍चिम विकास योजना रस्त्याची आखणी बदलून ती विद्यमान रस्त्याप्रमाणे 
दर्शविणे, आरक्षण क्र. ५१ “स्मशानभूमी”, आरक्षण क्र. ५३ “भाजी मंडई व दुकानकेंद्र", आरक्षण क्र. ५५ “समाज कल्याण केंद्र" 
ही आरक्षणे वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास वापर विभागात दर्शविणे, आरक्षण क्र, ५२ “पार्क” या आरक्षणामधील विद्यमान रस्त्याच्या 
उत्तरेकडील तसेच दक्षिणेकडील भागश: क्षेत्र आरक्षणातून वगळून रहिवास वापर विभागात दर्शविणे, आरक्षण क्र. yy “प्राथमिक शाळा 
व खेळाचे मैदान” यामधील विद्यमान रस्त्याच्या दक्षिणेकडील क्षेत्र आरक्षण क्र. ५६ “माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान” याचे विस्तार 
म्हणून दर्शविण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही 
पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव दि. ०८ मार्च २०११ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे “प्रस्तावित 
फेरबदल” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, प्रस्तावित फेरबदलापैकी 


“स्मशान 


आरक्षण क्र. ५१ भूमी” हा फेरबदल प्रस्ताव अमान्य करून उर्वरीत फेरबदल प्रस्तावास काही बदलांसह मान्यता देणे आवश्यक 
आहे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गत १८.२८ मीटर पूर्व-पश्‍चिम विकास योजना रस्त्याखालील ११७०० चौ. मी. क्षेत्रासाठी तसेच 
आरक्षण क्र. ५२ “Uh? या मधील २८०६ चो. मी. क्षेत्रासाठी व आरक्षण क्र. ५५ “समाज कल्याण केंद्र“यामधील ४१२९ चो. मी. क्षेत्रासाठी 
संबंधित जमीन मालकांनी सन २०२२-२३ या वर्षातील बाजारमूल्यदर TIAA येणाऱ्या दराच्या 4% दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी 
शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५०% रक्कम रुपये ५८,७९,३४३/- सहायक संचालक नगर रचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर 
यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दि. २३ जून २०२२, दि. २८ जून २०२२, दि. २९ जून २०२२, दि. ३० जून २०२२, दि. २१ जुलै २०२२, 
दि. ०८ नोव्हेंबर २०२२ व दि. ०२ डिसेंबर २०२२ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिगमूल्यांची 
रक्‍कम रुपये ५८,७९,३४३/- आयुक्‍त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांचेकडे दि, २१ जून २०२२, दि. २४ जून २०२२, 
दिनांक २८ जून २०२२, दि. २९ जून २०२२ व दि. ०८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जमा केलेली आहे. 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (2) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील, प्रस्तावित फेरबदलास, पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखीत दि. ०४ जुलै २००५ रोजीची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 


“उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दि. ०४ जुलै २००५ रोजीच्या अधिसुचनेच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


अहमदनगर शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना खालीलप्रमाणे, नकाशात दर्शविल्यानुसार सुधारित करण्यात येत आहे. 


०१. मौजे सावेडी येथील सर्व्हे क्र. ३६ (पै), सर्व्हे क्र. ४५ (पै) व सर्व्हे क्र. ८२ (पै) या जमिनीमधून जाणारा प्रस्तावित १८.२८ 
मीटर रुंद पूर्व-पश्‍चिम विकास योजना रस्ता वगळण्यात येत आहे व त्याखालील क्षेत्र रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करण्यात येत 


आहे. 


०२. मौजे सावेडी येथील सर्व्हे क्र. ३६ (प), सर्व्हे क्र. ४५ (प) व सर्व्हे क्र ८२ (प) या जमिनीमधील विद्यमान रस्ता रुंदीकरणासह 
१८.२८ मीटर विकास योजना रस्ता म्हणून प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


०३. अनु. क्र. २ येथील रस्त्याच्या उत्तरेकडील आरक्षण क्र, ५२ “पार्क” या आरक्षणाने बाधित २८०६ चौ. मी. क्षेत्र आरक्षणातून वगळून 
रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


०४. आरक्षण क्र. ५४ “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान” या आरक्षणापैकी अनु. क्र. २ येथील रस्त्याच्या दक्षिणेकडील क्षेत्र आरक्षण 
क्र. ५६ “माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान” यामध्ये समाविष्ट करून एकत्रितरित्या “प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान” 
हे आरक्षण क्र. ५६ म्हणुन दर्शविण्यात येत आहे. 


“समाज 


०५. आरक्षण क्र. ५५ “समाज कल्याण केंद्र” यापैकी अनु. क्र. २ येथील रस्त्याने बाधित क्षेत्र वगळता उर्वरीत ४१२९ चौ. मी. क्षेत्र 
आरक्षणातून वगळून रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ 4 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाऱ्या, विकास योजना भाग नकाशाची प्रत, आयुक्‍त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांच्या 
कार्यालयात, जनतेच्या अवलोकनार्थ एका महिन्याच्या कालावधीसाठी, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील. 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


देवदत्त रहाणे, 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


अहमदनगर, २५ जानेवारी २०२३. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai - 400 032 
Dated, 25th January 2023 


The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966. 
Notification 


No. TPS-1616/C.R.115/2016/UD-9:- Whereas, the second Revised Development Plan of Anmednagar 
city, has been sanctioned Partly by the Government vide Urban Development Department's Notification 
No. TPS-1699/1612/CR-27(B)/03/UD-9, dated the 4th July, 2005 and has come into force with effect 
from the 22nd August, 2005 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") and excluded part 
of the said Development Plan has been sanctioned by the Government vide Urban Development 
Department's Notification No.TPS- 1699/1612/CR-27(B)/03/UD-9, dated the 4th July, 2008; 


And whereas, in the said Development Plan, the land bearing Survey Nos. 36 (pt.), 45 (pt.) & 
82(pt.) of Mouje Savedi, are shown reserved as 18.28 meter wide East-West Road, Site No. 51 
"Cremation Ground" Site No.52 "Park" Site No.53 "Vegetable Market & Shopping Centre" Site 
No. 54 "Primary School & Playground" Site No.55 "Social welfare Centre" & Site No. 56 " High 
School & Playground "; 


And whereas, the Anmednagar Municipal Corporation, Anmednagar being the Planning Authority 
(hereinafter referred to as 'the said Planning Authority"), vide its General Body Resolution No.39, 
dated 21st January 2010 has resolved to modify the alignment of 18.28 meter East-West development 
Plan Road as per existing road, delete the reservation bearing Site No.51 "Cremation Ground", Site 
No.53 "Vegetable Market & Shopping Centre", Site No.55 "Social Welfare Centre" are deleted and to 
be included in the Residential Zone, Northern & Southern side of existing road being Part of Site 
No.52 "Park" is deleted and included in Residential Zone, the part of Site No.54 "Primary School & 
Playground" on the southern side of the existing road to be deleted and to be shown as extension to 
Site No. 56 "High School & Playground". Accordingly after following all the legal procedure as per the 
provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act, submitted a modification proposal to the 
Government, for its sanction vide its letter dated O8th March 2011 (hereinafter referred to as "the said 
Proposed Modification"); 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, out of the Proposed Modification, 
modification regarding Site No. 51 "Cremation Ground" is refused to accord sanction and remaining 
Proposed Modification regarding the said land should be sanctioned, with certain changes; 


And whereas, for the land admeasuring 11700 Square Meter under 18.28 Meter wide East-West 
Development Plan Road and for the land admeasuring 2806 Square Meter under Site No. 52 "Park" 
and for the land admeasuring 4129 Square Meter under Site No.55 "Social Welfare Centre" under the 
said Proposed Modification the concerned land owner as per the Government policy have deposited 
Rs.58,79,343/- towards the 50% Government share of 5% premium amount as per the value of the 
said land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2022-2023 in the 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०२३ / माघ १३ - १९, शके १९४४ 


Government Treasury on 23rd June 2022, 28th June 2022, 29th June 2022, 30th June 2022, 21st July 
2022, 08th November 2022 & 2nd December 2022 through the Assistant Director of Town Planning, 
Ahmednagar Branch, Ahmednagar and remaining 50% of the 5% premium amount Rs.58,79,343/- 
payable to the Planning Authority has been deposited with the Commission, Anmednagar Municipal 
Corporation, Anmednagar on 21st June 2022, 24th June 2022, 28th June 2022, 29th June 2022 & 
O8th November 2022: 


Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under Section 37(2) of the said Act, the 
Government hereby, sanctions the Proposed Modification with certain changes and for that purpose 
amends the aforesaid Notification dated the 4th July, 2005, as follows; 


"In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 4th July, 2005, sanctioning the 
said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry- 


ENTRY 


The second revised Development Plan of Anmednagar Municipal Corporation is modified as follows, 
as shown on the plan. 


(1) The 18.28 Meter wide East-West Development Plan Road passing through land bearing 
Survey No. 36 (pt.), Survey No. 45 (pt.) and Survey No. 82 (pt.) is deleted and land there 
under is included in the Residential Zone. 


(2) The existing road alongwith road widening passing through land bearing Survey No. 36(pt.), 
Survey No.45 (pt.) and Survey No.82 (pt.) is proposed as 18.28 meter Development Plan 
Road. 


(3) The land admeasuring 2806 Square Meter on North of road at Sr. No.2, is deleted from the 
reservation and included in Residential Zone. 


(4) The part of reserved land on Southern of road Sr. No.2, bearing Site No. 54 "Primary School 
and Playground" is merged with Site No. 56 "High School & Playground" and shown as Site 
No. 56 "Primary School, High School & Playground". 


(5) The land admeasuring 4129 Square Meter of Site No. 55 "Social Welfare Centre" except the 
land under road at Sr. No. 2, is deleted from reservation and included in Residential Zone. 


A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for inspection of 
the General Public, in the office of the Commissioner, Ahmednagar Municipal Corporation, 
Ahmednagar, during office hours on all working days for a period of one month. 


This Notification shall also be available on the Government web site - www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


DEODATTA RAHANE, 
Section officer to Government. 


Ahmednagar, 25th January 2023. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ ७ 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 


भूसी संपादन; पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उवित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम; २०१३ चे कलम 
१९ नुसार. 


अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक/कावि/मं.अ./एसआर-०२/२०२१/गोडखेड/१३/२०२३.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी, 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
(यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना, क्र. कावि/विभुअ/मं.अ./एसआर-०२/२०२१/गोंडखेड/७४/२०२२, दि. ७/१२/२०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 


“पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे Ber sila केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- 
चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकार्‍यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी जळगाव, जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत 


आहे. 
अनुसूची-एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर, गाव गोंडखेड 


अनु. भूमापन/गट क्रमांक अंदाजित संपादन क्षेत्र (हे. आर मध्ये) 
क्र. ला. ला. पो. ख एकुण 
१ १६५/१६ ६.०० 0,00 ६.०० 
२ १६५/१७ ३.४५ ०,०० ३.४५ 
3. 964/98 ६.४७ 0,00 ६.४७ 
४ १६५/२१ ६.४७ ०.०० ६.४७ 
घु, १६५/४३ ०.३५ 0,00 0.34 
एकूण ... २२.७४ ०.०० २२.७४ 
अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : कमानी तांडा योजना अंतर्गत साठवण तलाव पाळधीचा सांडवा व मुख्य धरण मौजे गोंडखेड, तालुका जामनेर. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कमानी तांडा योजना अंतर्गत साठवण तलाव पाळधीचा सांडवा व मुख्य धरणाचे कामकाज झाल्यामुळे बुडीत 
क्षेत्रासाठी मौजे गोंडखेड, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन, 


é महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ 


समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पाणीसाठा निर्माण झालेला असून शेतीसाठी पाणी व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पाणी उपलब्ध 


झालेले असून त्यामुळे सदर भागातील लोकांचे जीवनमानात सुधारणा होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची-चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप :- प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे विशेष भूसंपादन अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव व कार्यकारी 
अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


जळगाव, २८ जानेवारी २०२३. 


अमन मित्तल, 
जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव. 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक भूसंपादन/कावि-६९/एसआर-४३/२०२२/सन २०२३.-- 


ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 


मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 


३०) याच्या कलम 3 च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 


अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. 


७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश 
“उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 


केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये 


व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 


प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” 


असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 


भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबतच्या परिशिष्ट “दोन” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (9) च्या तरतुदींनुसार 


Ger ae अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त 


सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 


व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “तीन” मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “चार” मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (9) अन्वये पुनर्वसन 


व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 


करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे wea अधिनियमाच्या 


प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 9 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 


जिल्हाधिकाऱ्यांस (9 


धुळे जिल्ह्याच्या [स यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “एक” 


मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा 


निर्देश “उक्त जमिनी” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 


यासोबत परिशिष्ट “पाच” मध्ये दिलेला आहे; 
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (७) नुसार कोणतीही व्यक्‍ती 


ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 


प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त 


जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 


किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ ९ 


परिशिष्ट - १ 
जमिनींचा तपशील 
जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे वेहेरगाव 


परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 


केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 


करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 
येईल ; 
लागवडीलायक पोट- एकूण 
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदींचे क्षेत्र खराबा क्षेत्र 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 4 २ 8 8 
sea हे. आर हे. आर हे. आर 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 
१/६ a ८० ९२ ० 00 ८० ९२ 
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) १/९/४७-ब  ., १ ०९ ० ९९ १ ०९ 
अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत १/९/४७-क .. १ ०८ © ०० १ ०८ 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (HERTS) १/९/४७-अ ., ० ०८ @ a ० ०८ 
नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त नियम” असा १/९/४६/१ .. ९ ७७ ० ०० 2 ७४ 
१/१०/२४/३ .. ० ५४ ०_ ०० ० ५४ 
करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (3) aR : ’ : 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे १/१०/२४/१ .. ० ६० ० 00 ० ६० 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
१/१०/२४/२ .. ० ६० ० ०० ० ६० 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
१/९/४६/२ ,. ० ४० ० ०० ० ४० 
येत आहे; 
१/९/४६/३  .. १ ०० ० ०० १ ०० 
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्‍तींस आपल्या लेखी १/९/४६/४  .. १ ०० © 00 १ ०० 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून १/१०/३४/१ .. १ ७३ द ७ १ ७३ 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, १/१०/३४/२ .. a 8 ० ०९ 1 ७७ 
, — १/१०/२४ ,, ० ६० ० 00 ० ६० 
धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात , 
१/१०/२४-उ .. ० ६० ० ०० ० ६० 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम 3 च्या खंड (छ) wel . वू 20 ० 00 qo 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील १/१०/२४/५ .. ० ५३ 8 ७७ ० ५३ 
जिल्हाधिकार्‍यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा १/९/४७-ब  .. १ ०९ 0 00 १ ०९ 
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत १/१०/२०-ब .. ० ६० 9 ०० ० ६० 
आहेत. १/१०/३१ ह 3 ४७ ० ०० 3 ४७ 
१/११/३२/१ .. ० ८० ० ०० ० ८० 
ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.- 
१/४ *. २४ २८ ० 00 २४ २८ 
साठवण तलावाचे बांधकाम करणेसाठी मौजे वेहेरगाव, तालुका साक्री, अ 
१/१०/१०/-अ .. १ ७३ ० ०० १ ७३ 
जिल्हा धुळे येथील संपादित करावयाच्या जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव. 
* 3 दि श्र द्‌ १/११/३२/२ पि ० (98 Oo oo ० (७९ 
टीप- सदर प्रकरणात संयुक्‍त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्‍त १/१०/२९-आ/२ .. २ १७ ० ०० २ १७ 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त १/१०/१९ ,. ३ ४७ ० 00 ३ ४७ 


बदल होऊ शकतो. एकूण .. १३३ ६० 


qo महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ 


परिशिष्ट - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव : साठवण तलावाचे बांधकाम करणेसाठी मौजे 


वेहेरगाव, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे. 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : साठवण तलावाचे बांधकाम करणेसाठी मोजे 


वेहेरगाव, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे येथील संपादित करावयाच्या 


जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव, 


परिशिष्ट - 3 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 


एकही व्यक्‍ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक ” आहे. 


परिशिष्ट - ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 


झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 


भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) 


अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, 


राजपत्रातील अधिसूचनेट्ठारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 


प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विद्युतीकरण 


यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर 


प्रस्ताव कलम १०-क (ख) “सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 


पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही. 
परिशिष्ट - ५ 


प्रशासक नियुक्‍तीचा तपशील 


प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्‍ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आलेली नाही. 


तृप्ती धोडमिसे, 
भा.प्र.से., 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, 
धुळे भाग, धुळे. 


धुळे, १८ जानेवारी २०२३. 


पोलीस आयुक्‍त यांजकडून 
संदर्भ : (१) क्रमांक कक्ष-१०/विशा/मनाई आदेश/४९५६/२०२२, दिनांक 
२३ डिसेंबर २०२२. 


(२) क्रमांक कक्ष/परिमंडळ-१/३३८/२०२२, दिनांक 
२१ डिसेंबर २०२२. 


(३) क्रमांक कक्ष-५/परिमंडळ-२/६६५३/२०२२, दिनांक 
२२ डिसेंबर २०२२. 


(४) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्याकडील निर्देश क्रमांक सीआरटी-२०१५/प्र.क्र. 
३७/ता.क्र.-२, दिनांक १८ जून २०१६. 

(4) पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम ५ व १५. 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (9)(3) अन्वये 
मनाई आदेश 

क्रमांक कक्ष-१०/विशा/११ (१३)/नायलॉन मांजा मनाई आदेश/६०६४/ 
२०२२.- ज्याअर्थी, यापूर्वी संदर्भ क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९५१ कलम ३७ (9) (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश / 
मनाई आदेशाची सूचना ही दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ३० 
डिसेंबर २०२२ पावेतो अमलात आहे. संदर्भ क्रमांक २ व ३ चे संदर्भान्वये 
नव्याने निदर्शनास आलेल्या परिस्थितीत नायलॉन मांजाचा होणारा घातक 
वापर पाहता संदर्भ क्रमांक १ चे मनाई आदेशात नव्याने नायलॉन 
मांजाची निर्मिती, विक्री, साठा व वापर यावर प्रतिबंध करणे आवश्यक 
आहे; 

ज्याअर्थी, कोणी व्यक्‍ती शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दांडे, बंदुका, 
सुरे, काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशा 
पद्धतीचा नायलॉन मांजा बाळगेल, वापर करेल अशा व्यक्तींवर देखील 
सदरचा आदेश लागू राहील. 

ज्याअर्थी, मकर संक्रांती सणानिमित्त नाशिक शहरात डिसेंबर व 
जानेवारी महिन्यात मोठ्या प्रमाणात पतंग उडविल्या जातात त्यात वापरण्यात 
येणारा मांजा (दोरा) हा नायलॉनचा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 
मांजाचे (दोऱ्याचे) घर्षण होऊन मांजा तुटून मोठ्या प्रमाणात उंच झाडे व 
इमारतीमध्ये अडकतो व त्यामुळे वन्य पक्षी, प्राणी व मानवी जीवितास 
धोका निर्माण होऊन वन्य पक्षी, प्राणी तसेच नागरिक जखमी होण्याचे 
प्रमाण व प्राण गमाविण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. नाशिक 
शहरामध्ये पतंगाच्या मांजामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये रस्त्याने जाणारे 
दुचाकीस्वार व शाळेतील सायकलवरील विद्यार्थी यांचा अपघात होऊन 
त्यात ते जखमी झालेले आहेत. नायलॉन मांजा लवकर तुटला जात नाही 
व त्याचा नाश होत नाही, तसेच नायलॉन मांजामुळे विजेच्या तारांवर 
घर्षण होऊन ठिणग्यांनी आग लागून वीजप्रवाह खंडीत होतात, वीज 
केंद्र बंद होतात, इलेक्ट्रीक उपकरणांना बाधा पोहचते व त्यातून अपघात 
होतात त्याचे दुष्परिणामामुळे पर्यावरणाची हानी होत असते ; 

ज्याअर्थी, दिनांक २८ डिसेंबर २०२० रोजी नायलॉन मांजामुळे मान 
कापली जावून महिलेचा मृत्यू झालेबाबत भद्रकाली पोलीस स्टेशनला 
गु.र.नं. ५१३/२०२० भादंविक ३०४ (81), ३३७, ३३८ अन्वये गुन्हा 
दाखल आहे. अशा स्वरूपाची घटना घडली आहे व यापुढे अशा प्रकारच्या 
घटना घडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ ११ 


ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ १ व २ यांनी मकर संक्रांती 
सणानिमित्त नाशिक शहरात उडविल्या जाणाऱ्या पतंगांना वापरण्यात 
येणाऱ्या मांजासाठी नायलॉन दोरा, ज्या मांजांना काचेची कोटिंग आहे, 
टोकदार व धारधार चायनीज मांजा यांची निर्मिती, विक्री, साठा व 
वापरास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ (9) (3) अन्वये 
बंदी / मनाई आदेश पारित होणेस विनंती केली आहे. 


त्याअर्थी, मी, अंकुश शिंदे, पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर मला 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ (9) (3) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून असा आदेश निर्गमित 
करीत आहे की, नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात 
खबरदारीचा उपाय म्हणून पतंग उडविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 
मांजासाठी नायलॉन दोरा, ज्या मांजांना काचेची कोटिंग आहे, टोकदार 
व धारधार चायनीज मांजा यांची निर्मिती, विक्री, साठा व वापर यावर 
बंदी घालत आहे. 


सदर आदेश हा दिनांक २४ डिसेंबर २०२२ रोजी ००.०१ वाजेपासून 
दिनांक २३ जानेवारी २०२३ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो अंमलात असेल, 
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्‍ती भारतीय दंड संहिता, १९६० या 
कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहतील. 


सर्व संबंधितांना या आदेशाची व्यक्तीश: बजावणी करणे शक्‍य नसल्यामुळे 
सदरचे आदेश हे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम 3३७ 
(१) (3) अन्वये सर्व जनतेच्या माहितीसाठी या आदेशाची प्रसिद्धी स्थानिक 
वृत्तपत्र, स्थानिक वृत्त प्रसारण वाहिन्या (लोकल न्यूज चॅनल) तसेच 
पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस उपआयुक्त, 
सर्व सहायक पोलीस आयुक्त व सर्व पोलीस ठाणे यांच्या कार्यालयातील 
नोटिस बोर्डावर तसेच स्थानिक वस्तीतील प्रमुख ठिकाणी चिकटवून 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ५६ (9) (3) अन्वये 
कोणत्याही व्यक्‍तीच्या हालचाली किंवा कृत्य, व्यक्तीस किंवा मालमत्तेस 
भय, धोका किंवा इजा निर्माण करतील किंवा त्यापासून भय, धोका किंवा 
इजा उत्पन्न होण्याचा संभव आहे अशा व्यक्तींवर तडीपार करण्याची 
कार्यवाही पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-१, २ व गुन्हे शाखा, नाशिक 
शहर हे आपआपल्या कार्यक्षेत्रात या अनुषंगाने कार्यवाही करतील. 


सदर आदेशाचे अनुपालन कसूर केल्यास किंवा उल्लंघन केल्यास 
संबंधित व्यक्‍ती / संस्था या पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम 
१५ नमूद शास्तीस पात्र होतील, 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम १६३ मधील 
तरतुदीप्रमाणे या आदेशाची अंमलबजावणी नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील स्थानिक पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी करतील. 


हा आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला आहे. 

अंकुश शिंदे, 

पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर. 


नाशिक, २३ डिसेंबर २०२२. 


BY DISTRICT JUDGE-1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/Leave/9830/2022.— Ex post facto 
Commuted Leave for one (1) day on 12th August 
2022 is hereby granted to Smt. K. N. Gowarikar, 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Dindori. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt. S. R. Bandal, Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class, Dindori on 12th August 2022. 


Nashik, 4th November 2022. 


Order 


No. EST/Leave/9831/2022.— Ex post facto 
Commuted Leave for one (1) day with effect 
from 3rd October 2022 is hereby granted to 
Smt. K. N. Gowarikar, Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class, 
Dindori. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt. S. R. Bandal, Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class, Dindori on 3rd October 2022. 


Nashik, 4th November 2022. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०२३ / माघ १३ - १९, शके १९४४ 


Order 


No. EST/Leave/9832/2022.— Ex post facto 
Earned Leave for two (2) days with effect from 
10th October 2022 to 11th October 2022 
prefixed Second Saturday and Sunday falling 
from 8th October 2022 to 9th October 2022 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted to Shri. R. K. Purohit, Joint Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class, Niphad. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint 
Civil Judge, Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate, Niphad with effect from 8th 
October 2022 after office hours to 12th October 
2022 before office hours. 


Nashik, 4th November 2022. 


Order 


No. EST/Leave/9833/2022.— Ex post facto 
Earned Leave for three (3) days with effect from 
11th October 2022 to 13th October 2022 is 
hereby granted to Smt. P. S. Mali, 2nd Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class, Nashik Road. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt. A. N. Sarak, 3rd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik with effect from 
11th October 2022 to 13th October 2022. 


Nashik, 4th November 2022. 


Order 


No. EST/Leave/9834/2022.— Ex post facto 
Earned Leave for one (1) day on 31st October 
2022 is hereby granted to Smt. P. S. Mali, 2nd 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik Road. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt. A. N. Sarak, 3rd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik Road, Nashik on 
31st October 2022. 


Nashik, 4th November 2022. 


Order 


No. EST/Leave/9835/2022.— Ex post facto 
Earned Leave for one (1) day on 15th October 
2022 suffixed Sunday falling on 16th October 
2022 with permission to leave headquarter is 
hereby granted to Smt. J. V. Paliwal, 7th Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt. A. B. Raut, 9th Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik on 15th October 
2022. 


Nashik, 4th November 2022. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ १३ 


Order 


No. EST/Leave/9836/2022.— Ex post facto 
Earned Leave for one (1) day on 17th October 
2022 is hereby granted to Shri. 5. G. Chimankar, 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Malegaon. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri. N. R. Bhalgat, 2nd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Malegaon with effect 
from 17th October 2022. 


Nashik, 15th September 2022. 


Order 


No. EST/Leave/9837/2022.— Ex post facto 
Commuted Leave for two (2) days with effect 
from 18th October 2022 to 19th October 2022 is 
hereby granted to Smt. S. A. Lomte, Civil Judge, 
Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class, Manmad City. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri. A. R. Mukkanwar, 
Judicial Magistrate, First Class, Manmad Railway 
with effect from 18th October 2022 to 19th 
October 2022. 


Nashik, 4th November 2022. 


Order 


No. EST/Leave/9838/2022.— Earned Leave for 
six (6) days with effect from 31st October 2022 
to 5th November 2022 with permission to leave 
headquarter is hereby granted to Shri. K. K. 
Chafale, Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, Nashik. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri. 5. R. Nikam, 2nd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik with effect from 
31st October 2022 before office hours to 5th 
November 2022 after office hours. 


Nashik, 4th November 2022. 


Order 


No. EST/Leave/9852/2022.— Ex post facto 
Commuted Leave for two (2) days with effect 
from 1st November 2022 to 2nd November 2022 
is hereby granted to Smt. S. A. Lomte, Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class, Manmad City. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri. A. R. Mukkanwar, 
Judicial Magistrate, First Class, Manmad Railway 
with effect from 1st November 2022 to 2nd 
November 2022. 


Nashik, 5th November 2022. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०२३ / माघ १३ - १९, शके १९४४ 


Order 


No. EST/Leave/9853/2022.— Earned Leave for 
three (3) days with effect from 23rd November 
2022 to 25th November 2022 suffixed 4th 
Saturday and Sunday falling from 26th 
November 2022 to 27th November 2022 with 
permission to leave headquarter is hereby 
granted to Shri. S. G. Chimankar, Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class, Malegaon. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri. N. R. Bhagat, 2nd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Malegaon with effect 
from 22nd November 2022 after office hours to 
28th November 2022 before office hours. 


Nashik, 5th November 2022. 


Order 


No. EST/Leave/9854/2022.-— Ex post facto 
Extended Earned Leave for one (1) day on 3rd 
November 2022 is hereby granted to Smt. R. R. 
Kulkarni, Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, Sinnar. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt. A. N. Sarak, 3rd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate, Nashik Road on 3rd 
November 2022. 


Nashik, 5th November 2022. 


Order 


No. EST/Leave/10020/2022.— Ex post facto 
Commuted Leave for three (3) days with effect 
from 2nd November 2022 to 4th November 2022 
is hereby granted to Shri. M. S. Borale, Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, 
First Class, Nashik. 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period. 


Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt. S. S. Deshmukh, 2nd 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik Road with effect 
from 2nd November 2022 to 4th November 
2022. 


VIKAS S. KULKARNI, 
District Judge-1 and Additional Sessions Judge, 
Nashik. 


Nashik, 7th November 2022. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२४२७/सन २०२२.- श्री. एल. डी. 
हुली, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यांना दिनांक ३ 


नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित 


रजा आणि दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 


ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 


मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. एल. डी. हुली यांना दिवाणी 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 

तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 


स्तर, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 


वरीलप्रमाणे दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 


वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार श्री. बी. एन. आरबाड, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, शहादा यांनी सांभाळला 


होता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ १५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एल. डी. हुली, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, 


वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


नंदुरबार, ९ नोव्हेंबर २०२२. 


आदेश 


क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२४६९/सन २०२२.- श्री. व्ही. व्ही. 
निवघेकर, 3 रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शहादा यांना दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ५ 


नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस अजित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही. व्ही. निवघेकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 


तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 3 रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी पर्यायी 


इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्‍त ठेवण्यात 


आले होते. 


दिनांक न नोव्हेंबर रोजीचे कार्यालयीन 1 वेळेपूर्वी 
edi 3 नाव्हबर २०२२ राजाच कायालयीन पासून ते 


दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंचा कार्यभार 
श्री. जी. बी. जानकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 


व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळला होता. दिनांक 


५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ 


नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार श्रीमती 
एस. आर. पाटील, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 


न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळला होता. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. व्ही. निवघेकर, 
3 रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 


वर्ग, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 


न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 


नंदुरबार, १५ नोव्हेंबर २०२२. 


आदेश 


क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२४७९/सन २०२२.- श्री. विश्वास 


पां. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 


वर्ग, अक्कलकुवा यांना दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ११ 


नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ५ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ६ 


नोव्हेंबर २०२२ रोजीपासून ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. विश्वास पां. शिंदे यांनी दिवाणी 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा 


यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 


प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 


नसल्याने सदरचे पद रिक्‍त ठेवण्यात आले होते. 


दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ पासून ते श्री. विश्वास पां. शिंदे, 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 


अक्कलकुवा हे कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा कार्यभार श्री. एस. 


न्यायदंडाधिकारी 


एस. बडगुजर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 


प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांनी सांभाळला होता. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. विश्वास पां. शिंदे, 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 


अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 


न्यायदंडाधिकारी 


नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व पंडाधिकारी, 


प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 


असते. 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


नंदुरबार. 


नंदुरबार, १६ नोव्हेंबर २०२२. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०२३ / माघ १३ - १९, शके १९४४ 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/ए.ग्रि.व्ही.ए. ते 


इ./७०१८/१८१६/सन २०२२.- श्री. विवेक अशोक मोहनानी, 
मुख्यप्रवर्तक एकता ग्रिनव्हिला ए ते इ को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग 


सोसायटी लिमिटेड, पाथर्डी, नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक 


एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/७०१८/सन २०२२, दिनांक २५ 


मे २०२२ अन्वये मौजे पाथर्डी शिवारातील गट नंबर २३१ यांसी 


क्षेत्र ४.५५ हेक्‍टरपैकी ५६९५.७१ चौरस मीटर या मिळकतीवर 


सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 


९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 


संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 


करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


नाशिक, २५ मे २०२२. 


आदेश 


क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/७०३०/३७११/सन 


२०२२.- श्री. एस. जेरोम फर्नाडो, मुख्यप्रवर्तक सुशिला हाईटस्‌ 
को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, पारिजातनगर, 


नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/ 


टिसी/७०३०/सन २०२२, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये मोजे 


नाशिक शिवार ७३३/२-अ/५३/५४/२, प्लॉट नंबर ९०/९१-अ यांसी 


क्षेत्र ६२८.४४ चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र 


सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (५) अन्वये नोंदविण्यात 


आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम 


१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 


भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 


करीत आहे. 


नाशिक, ७ ऑक्टोबर २०२२. 


आदेश 


क्रमांक वि-४/एनएसके, Qa /एनएसके/एचएसजी, /टिसी/स्वप्न अनिता 


अपा/६१३५/३९६१/सन २०२२.- श्री. रमाकांत गोविंद जाधव, 
मुख्यप्रवर्तक स्वप्न अनिता अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग 
सोसायटी लिमिटेड, नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके/ 
एनएसके/एचएसजी/टिसी/६१३५/सन २०२२, दिनांक १ नोव्हेंबर 


२०२२ अन्वये मौजे दसक शिवारातील गट नंबर ४५/२, प्लॉट 


नंबर १७ यांसी क्षेत्र ३०८.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर 


सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 


९ (9) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 


संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 


करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


नाशिक, १ नोव्हेंबर २०२२. 


आदेश 


क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/पृथ्वी टॉवर्स/ 


६१३६/४०९७/सन २०२२.- श्री. विजय प्रकाश आर्य, मुख्यप्रवर्तक 


पृथ्वी टॉवर्स को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक 


ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/६१३६/ 
सन २०२२, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये मौजे देवळाली 


शिवारातील सर्व्हे नंबर 2-31/9-31/3/2 नुसार यांसी क्षेत्र ८३७.४८ 


चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 


संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (५) अन्वये नोंदविण्यात 


आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम 


१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 


भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 


करीत आहे. 


नाशिक, 3 नोव्हेंबर २०२२. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ १७ 


आदेश 


क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टिसी/भक्‍्ती अपा./ 


६१३७/४०९५/सन २०२२.- श्री. इसरार वाहद शेख, मुख्यप्रवर्तक 
भक्‍ती अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, 


नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/ 


टिसी/६१३७/सन २०२२, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये मौजे 


नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ४९८/४९९/२-आअ/१, प्लॉट नंबर १ 


यांसी क्षेत्र १०१७.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर सभासदांसाठी 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (9) 


अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 


असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 


आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


नाशिक, ४ नोव्हेंबर २०२२. 


आदेश 


क्रमांक वि-५/संम्यक स्वयं./सह.संस्था/नोंदणी/३७१७/सन 


२०२२.- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक 


हे याद्वारे अधिसूचित करतात की, मुख्यप्रवर्तक यांनी नियोजित 


संम्यक स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक, तालुका- 


जिल्हा नाशिक ही संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ 


चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ (५) अन्वये नोंदविण्यात 


आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/जीएनएल/ओ/ 


६१३१/सन २०२२, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (५) 


व त्याखालील नियम १० (२) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 


सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


फयाज मुलाणी, 
उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, नाशिक, 


जिल्हा नाशिक. 


नाशिक, ११ ऑक्टोबर २०२२. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/५१०८/१३०८/सन 


२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 


कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे गंगागिरीजी महाराज अटल 


नाविण्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित, आपेगाव, तालुका कोपरगाव, 


जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 


१९६० चे कलम ९ (५) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 


आहेत. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/ 


५१०८/सन २०२२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 


संस्था आहे. 


कोपरगाव, २८ ऑक्टोबर २०२२. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/५१०६/१३११/सन 


२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 


कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर ower we अंबिका अटल 


नाविण्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित, मढी बु.।।, तालुका 


कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (५) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर 


करीत आहेत. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/ 


५१०६/सन २०२२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 


संस्था आहे. 


कोपरगाव, २८ ऑक्टोबर २०२२. 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, २०२३ / माघ १३ - १९, शके १९४४ 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/५१०७/१३१२/सन 


२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जनार्दन अटल नाविण्यपूर्ण 


सहकारी संस्था मर्यादित, मढी खुर्द, तालुका कोपरगाव, जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम ९ (9) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहेत. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/ 


५१०७/सन २०२२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था आहे. 


कोपरगाव, २८ ऑक्टोबर २०२२. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/५१००/१३१३/सन 


२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे रेणुकामाता अटल नाविण्यपूर्ण 


सहकारी संस्था मर्यादित, उक्‍कडगाव, तालुका कोपरगाव, जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम ९ (५) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहेत. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/ 


५१००/सन २०२२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था आहे. 


कोपरगाव, २८ ऑक्टोबर २०२२. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/५१०९/१३०९/सन 


२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 


कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जय हनुमान अटल 


नाविण्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित, कारवाडी, तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/ 


५१०९/सन २०२२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था आहे. 


कोपरगाव, ३१ ऑक्टोबर 2022. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/५११०/१३१०/सन 


२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे लक्ष्मीआई अटल नाविण्यपूर्ण 


सहकारी संस्था मर्यादित, मुर्शतपूर, तालुका कोपरगाव, जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 


चे कलम ९ (9) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहेत. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/ 


५११०/सन २०२२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था आहे. 


कोपरगाव, ३१ ऑक्टोबर 2022. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/५१११/१३१७/सन 


२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 


कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे श्री संत रामदासी महाराज 


अटल नाविण्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित, कोकमठाण, तालुका 


कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (५) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर 
करीत आहेत. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/ 


५१११/सन २०२२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था आहे. 


अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (५) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर 
करीत आहेत. 


कोपरगाव, ३१ ऑक्टोबर 2022. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, APT एक — नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २ - ८, 2023 / माघ १३ - १९, शके १९४४ १९ 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/५११२/१३१९/सन 


२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 


कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे श्री शनी महाराज अटल 
नाविण्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित, करंजी, तालुका कोपरगाव, 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम ९ (५) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहेत. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएलआर/ओ/ 


५१०६/सन २०२२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था आहे. 


कोपरगाव, ३१ ऑक्टोबर 2022. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएनएल/ओ/५११५/१३२०/सन 


२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 


कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जगदंबा शेतकरी विकास 


सहकारी संस्था मर्यादित, वारी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम ९ (५) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहेत. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएनएल/एस/ 


५११५/सन २०२२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था आहे. 


कोपरगाव, ३१ ऑक्टोबर 2022. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएनएल/ओ/५११३/१३२३/सन 
२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे मोरेश्वर शेतकरी विकास 
सहकारी संस्था मर्यादित, मोर्विस, तालुका कोपरगाव, जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम ९ (५) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहेत. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएनएल/एस/ 
५११३/सन २०२२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था आहे. 


कोपरगाव, ३१ ऑक्टोबर 2022. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएनएल/ओ/५११४/१३२५/सन 
२०२२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोपरगाव, तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे राघवेश्वर शेतकरी विकास 
सहकारी संस्था मर्यादित, कुंभारी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम ९ (9) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहेत. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/केपीएन/जीएनएल/एस/ 
५११४/सन २०२२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था आहे. 


नामदेव ठोंबळ, 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था, कोपरगाव, 
जिल्हा अहमदनगर, 


कोपरगाव, ३१ ऑक्टोबर 2022. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


